m 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २८ ] 


शुक्रवार , दिनांक १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी , नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
शिवशक्तीनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी -८२० 
दिनांक ०६.०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


__ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन शिवशक्तीनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत 
गाव घोषित करीत आहे . 

सदर शिवशक्तीनगर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे. 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं .( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस - मौ .घोगरवाडीचा शिव गट नं .२ पूर्व बाजूला नाला 
पश्चिमेस - मौ .पिंपळगांवची शिव 

दक्षिण बाजूला धबधबा 
दक्षिणेस - मौ .मांडवाची शिव 

पश्चिम बाजूला भीमपूर 
उत्तरेस - मौ .भिमपुरची शिव 

खोरी, 

भीमपूर कोसाई शिव 
सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 


१ . 


आणि ज्याअर्थी घोगरवाडी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
शिवशक्तीनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , 
२०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ०६ . ०८ . २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १९ . १० .२०१४ रोजी घोगरवाडी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या शिवशक्तीनगर पाडा /वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ /विशा- आस्था/ झेडपीव्हीपी/ कावी- ८२० 
दिनांक ०६.०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी करंजी ग्रामपंचायत ता . माहूर मधील 
गंगाजीनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८.०७.२०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १३.११. २०१४ रोजी करंजी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या गंगाजीनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत गंगाजीनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन गंगाजीनगर पाडा / वस्ती / 
तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गंगाजीनगर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर/ इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - पलाईगुडा ते सिंदखेड स.नं . २४९ हद्दी मार्ग सडक, गाडी 

सडक 
पश्चिमेस- मौ . सेलुची शिव 
दक्षिणेस- मौ . सारखणीची शिव 
उत्तरेस- गंगाजीनगर ( करंजी) ते 
सेलु रस्ता 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी -८२० 
दिनांक ०६ .०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी धामनदरी ग्रामपंचायत ता .किनवट 
मधील प्रेमनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५.०८ .२०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १२.११. २०१४ रोजी धामनदरी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या प्रेमनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत प्रेमनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रेमनगर पाडा / वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

__ सदर प्रेमनगर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील 
प्रमाणे आहे . 
अ .क्र . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं .( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - धामनदरीचे उर्वरीत क्षेत्र गट नं .३४ गट नं . ३४पैकी नैसर्गिक 

पश्चिमेस- वसवाडीचे प्रस्तावित क्षेत्र मध्ये साधन संपत्तीचा उपभोग 
दक्षिणेस -धामनदरीचे क्षेत्र 

घेतात नाला , टेकडी 
उत्तरेस- मौ .टेंभीची शिव 


रस्ता 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी 
पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


दिनांक ०६ .०७. २०१५ 


दिनांक ०६ .०७ .२०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९, शके १९३७ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था/ झेडपीव्हीपी/ कावी- ८२० 
दिनांक ०६.०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी धामनदरी ग्रामपंचायत ता .किनवट 
मधील वसवाडी पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५.०८ .२०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक २८ . १२. २०१४ रोजी धामनदरी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या वसवाडी पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत वसवाडी पाडा/ वस्ती / तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन वसवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर वसवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील 
प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - ग.नं .३४ चे उर्वरीत क्षेत्र ग. न .३४ ग .न .३४पैकी नैसर्गिक 
पश्चिमेस- मौ . वडोलीचे क्षेत्र मध्ये साधन संपत्तीचा उपभोग 
दक्षिणेस- मौ .धामनदरीचे उर्वरीत क्षेत्र घेतात . 
उत्तरेस - मौ .दगडवझरा व टेंभीची शिव 

सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी -८२० 
दिनांक ०६.०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी मारेगाव ( खा ) ग्रामपंचायत ता.किनवट 
मधील लक्कडकोट पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ०९ .०८ . २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १३ .११ .२०१४ रोजी मारेगाव ( खा ) 
ग्रामपंचायतीत येणा- या लक्कडकोट पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची 
संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत लक्कडकोट पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन लक्कडकोट पाडा/ वस्ती/ 
तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर लक्कडकोट गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर / इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं .( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मारेगाव ( खा ) चे उर्वरीत क्षेत्र ग.न. १०४ ते ग.नं .३४ पैकी 
पश्चिमेस - मौ .माळबोरगांव व बोल्लोरीची शिव १७० व २०४ 
दक्षिणेस- पेनगंगा नदी 

पैकी 
उत्तरेस- मौ .पिसाईची शिव 


क्र . 


क्र . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी 
पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


दिनांक ०६ . ०७ . २०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये ___ करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
अधिसुचना 

क्रमांक २०१५/विशा - आस्था/ झेडपीव्हीपी/ कावी - ८२० दिनांक ०६.०७. २०१५ 
क्रमांक २०१५ /विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी -८२० महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
दिनांक ०६ .०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध । करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या अधिकाराचा वापर करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर वाडी / वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 

आणि ज्याअर्थीपिंपळगांव ( सी ) ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

लिमगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
__ आणि ज्याअर्थी पार्डी ( खु ) ग्रामपंचायत ता .किनवट ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
मधील वैतागवाडी पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती प्रमाणे दिनांक १६. ०८ . २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) केलेला आहे . 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६.०७. २०१४ रोजी __ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

दिनांक १७. ११. २०१४ रोजी पिंपळगांव ( सी ) ग्रामपंचायतीत येणा- या 
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी लिमगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक 
या संदर्भात दिनांक १५ .०८ . २०१४ रोजी पार्डी ( खु ) ग्रामपंचायतीत अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 
येणा- या वैतागवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत ____ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . लिमगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी 

आहे . 
अंती संबंधीत वैतागवाडी पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित ___ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त वापर करुन लिमगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात घोषित करीत आहे . 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन वैतागवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा 

सदर लिमगुडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 
सदर वैतागवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 

अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ 

इतर खुना 
कम्पार्टमेंन्ट नं . 

( आवश्यक असल्यास ) 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 

१. पूर्वेस-पिंपळगाव ( सी ) चे उर्वरीत क्षेत्र स.नं. १५९ स .नं . १३८पैकी नैसर्गिक 
खालील प्रमाणे आहे . 

पश्चिमेस- मौ .पार्डीचे क्षेत्र 

साधन संपत्तीचा उपभोग 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

दक्षिणेस -कोलामपोडचे प्रस्तावित क्षेत्र घेतात 
क्र . कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 

उत्तरेस- मौ.भिलगांवची शिव 
१. पूर्वेस - मौ .बोधडीची शिव गट नं . ४९ पैकी गट नं . ४९ पैकी 
पश्चिमेस - मौ .पार्डी ( खु ) चे उ. क्षेत्र 

नैसर्गिक साधन 

सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
दक्षिणेस - मौ .पार्डी ( बु) ची शिव 

संपत्तीचा उपभोग वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी 
उत्तरेस - मौ .भुलजाची शिव 

घेतात . 

पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 

दिनांक ०६ .०७. २०१५ 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 

विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद . 
दिनांक ०६ .०७. २०१५ 

( डॉ .उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था/ झेडपीव्हीपी / कावी -८२० 
दिनांक ०६.०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी मिनकी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
शामपुर पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२. ०८ .२०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १७.०८ .२०१४ रोजी मिनकी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या शामपुर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका-यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत शामपुर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन शामपुर पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर शामपुर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील 
प्रमाणे आहे. 
अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पर्वेस - गिरगाव ( आं .प्र.) ची शिव स.नं .५७, स .नं . ३५ पैकी नैसर्गिक 

पश्चिमेस- मौ .पिंपळगावचे शिव स.नं .४ ते ९ साधन संपत्तीचा उपभोग 
दक्षिणेस-मिनकीचे क्षेत्र स . न. ५५ ते ५९ घेतात . 
उत्तरेस - मौ .डोंगरगांवची शिव 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी/ कावी -८२० 
दिनांक ०६ .०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी घोटी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
लहानघोटी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६.०७.२०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक ०९ . १२.२०१४ रोजी घोटी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या लहानघोटी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत लहानघोटी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन लहानघोटी पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर लहानघोटी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - घोटीचे क्षेत्र 

मजरा स.नं .९३पैकी नैसर्गिक साधन 
पश्चिमेस - मौ .मलकापुरची शिव स.नं .३ ते ११ संपत्तीचा उपभोग घेतात . 
दक्षिणेस-पेनगंगा नदी 

स .नं .२१९ ते २३३ 
उत्तरेस- मौ . नवाखेडचे प्रस्तावित क्षेत्र 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक ०६.०७ .२०१५ 


दिनांक ०६ . ०७ . २०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


१० 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


११ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- ८२० 
दिनांक ०६ .०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा / पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाडयांचा समुह, गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी भंडारवाडी ग्रामपंचायत ता .किनवट 
मधील नवीआबादी पाडा/ वस्ती/तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ०५.०८ . २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १९ .११ . २०१४ रोजी भंडारवाडी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या नवीआबादी पाडा/ वस्ती/तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत नवीआबादी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन नवीआबादी पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर नवीआबादी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस -पिंपरीची शिव 

ग .नं .७६ ग.नं .४९, ५२ , ७६ पैकी 
पश्चिमेस -पेनगंगा नदी 

नैसर्गिक साधन संपत्तीचा 
दक्षिणेस - भंडारवाडीचे क्षेत्र 

उपभोग घेतात . 
उत्तरेस -भंडारवाडीचे क्षेत्र 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - ८२० 
दिनांक ०६.०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी भंडारवाडी ग्रामपंचायत ता .किनवट 
मधील गोकूळवाडी पाडा/ वस्ती /तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ०५.०८ . २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १९. ११.२०१४ रोजी भंडारवाडी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या गोकूळवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत गोकूळवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन गोकूळवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गोकूळवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे. 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - मौ .पिंपरीचेशिव ग.नं . ७६ ४९ ,५२,७६ पैकी नैसर्गिक 
पश्चिमेस- पेनगंगा नदी 

साधन संपत्तीचा उपभोग 
दक्षिणेस-भंडारवाडीचे क्षेत्र 
उत्तरेस- भंडारवाडीचे क्षेत्र 


क्र . 


क्र . 


घेतात . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


१२ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- ८२० 
दिनांक ०६ .०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी मांडवा ( कि ) ग्रामपंचायत ता .किनवट 
मधील सोनापूर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ०५.०८ . २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक ०५. १२ .२०१४ रोजी मांडवा ( कि ) ग्रामपंचायतीत 
येणा- या सोनापूर पाडा/ वस्ती / तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत सोनापूर पाडा/ वस्ती / तांडा यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सोनापूर पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर सोनापूर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील 
प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - मौ .नागझरीची शिव ग .नं .६५ ग.नं .२९ , ६५ पैकी नैसर्गिक 
पश्चिमेस - मौ .मांडवाचे उ. क्षेत्र 

साधन संपत्तीचा उपभोग 
दक्षिणेस- मौ .मांडवाचे उ. क्षेत्र 

घेतात . 
उत्तरेस - मौ .घोगरवाडीची शिव 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी/ कावी -८२० 
दिनांक ०६ .०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा / पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी कोपरा ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
गोंडखेडा पाडा/ वस्ती / तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७. ०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक २३. १२. २०१४ रोजी कोपरा ग्रामपंचायतीत 
येणा- या गोंडखेडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत गोंडखेडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन गोंडखेडा पाडा / वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गोंडखेडा रगावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे. 
अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर/ इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - मौ . सावरीची शिव ग.नं.५६ पैकी ग.नं . ५६, १८५ पैकी नैसर्गिक 
पश्चिमेस - मौ .कोप - यचे उ. क्षेत्र १६५ ते १८५ साधन संपत्तीचा उपभोग घेतात . 
दक्षिणेस- मौ . धानो-याची शिव १९० ते २९० 
उत्तरेस - मौ .पार्डी ( बु),बोधडी बु. ची शिव 


क्र . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


दिनांक ०६ .०७.२०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


भाग १ अ- असाधारण 


१४ 


१५ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ /विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी/ कावी-८२० 
दिनांक ०६ .०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी लोणी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
झेंडीगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७.०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक २० . ११. २०१४ रोजी लोणी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या झेंडीगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत झेंडीगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन झेंडीगुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर झेंडीगुडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - लोणीचे उर्वरीत क्षेत्र ग.नं .८८ पैकी ग.नं .८८पैकी नैसर्गिक साधन 
पश्चिमेस- मौ . राजगडची शिव 

संपत्तीचा उपभोग घेतात . 
दक्षिणेस- मौ.पिसारी, मोरगांव व 

काठला शिव 
उत्तरेस- मौ . राजगडची शिव 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- ८२० 
दिनांक ०६ .०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी राजगड ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
राजगड खेडी पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ .०७. २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक ०६ . ११ . २०१४ रोजी राजगड ग्रामपंचायतीत 
येणा- या राजगड खेडी पाडा/ वस्ती/तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

___ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत राजगड खेडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन राजगड खेडी पाडा/ वस्ती / 
तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर राजगड खेडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - राजगड तांडयाची शिव मजरा ग.नं .१२६, २३५ मधील नैसर्गिक 
पश्चिमेस- मौ . राजगडचे उ.क्षेत्र १२६ ते १९१ साधन संपत्तीचा उपभोग 
दक्षिणेस- मौ पिसारी , लोणीची शिव २०९ ते २३५ घेतात . 
उत्तरेस - मौ . राजगडचे उर्वरीत शिव 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक ०६ .०७ .२०१५ 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


१६ 


१७ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ /विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी/ कावी-८२० 
दिनांक ०६.०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थीचिंचखेड ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
चिंचखेड तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ .०७. २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक ०५.०९ .२०१४ रोजी चिंचखेड ग्रामपंचायतीत 
येणा- या चिंचखेड तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत चिंचखेड तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन चिंचखेड तांडा पाडा/ वस्ती / 
तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर चिंचखेड तांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर/ इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .चिंचखेडची उ. क्षेत्र तांडा / मजरा 
पश्चिमेस- मौ . दुंड्रा व सिंदखेडची शिव 
दक्षिणेस - मौ . दुंड्रा व गौरीची शिव 
उत्तरेस- मौ .चिंचखेडचे उर्वरीत क्षेत्र 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

___ अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ /विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी/ कावी -८२० 
दिनांक ०६ .०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थीसिंदगी ( मो ) ग्रामपंचायत ता .किनवट 
मधील सिंदगी तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ०१.०५. २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक २२ .११.२०१४ रोजी सिंदगी ( मो ) ग्रामपंचायतीत 
येणा- या सिंदगी तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत सिंदगी तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सिंदगी तांडा पाडा / वस्ती/ 
तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर सिंदगी तांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस- मौ .सिंदगीचे उर्वरीत क्षेत्र ग .नं . ५३२ शासकीय जमीन नाही . 
पश्चिमेस- मौ .सिंदगीचे उ.क्षेत्र 
दक्षिणेस- मौ.सिंदगीचे उ. क्षेत्र 
उत्तरेस- मौ .सिंदगीचे उ. क्षेत्र 


क्र . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


दिनांक ०६ . ०७ .२०१५ 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


१८ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी/ कावी- ८२० 
दिनांक ०६ .०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी लिंगी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
लिंगी तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५.०८ .२०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक ११.०९ . २०१४ रोजी लिंगी ग्रामपंचायतीत 
येणा- या लिंगी तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत लिंगी तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन लिंगी तांडा पाडा/ वस्ती / 
तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर लिंगी तांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .शिरपूरची शिव तांडा / मजरा शासकीय जमीन नाही. 
पश्चिमेस - मौ .लिंगीचे उर्वरीत क्षेत्र 
दक्षिणेस- मौ . मांडवीची शिव 
उत्तरेस - मौ .लिंगीचे उर्वरीत क्षेत्र 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ /विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- ८२० 
दिनांक ०६ .०७.२०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा / पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह, गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी मोहपुर ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
खेडी पाडा/ वस्ती / तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४.०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १८ .११.२०१४ रोजी मोहपुर ग्रामपंचायतीत 
येणा- या खेडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार 
स्थानिक अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत खेडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी मी डॉ. उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खेडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर खेडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील 
प्रमाणे आहे. 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ.सिंदगीची शिव ग.नं . १०५ शासकीय जमीन ग.नं.११४ 
पश्चिमेस- मौ . साकुरची शिव ६५ ते १०३ व पैकी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा 
दक्षिणेस - मौ .मोहपुरचे उ. क्षेत्र ११४ पैकी उपभोग घेतात , टेकडी व मंदीर 
उत्तरेस - मौ .वानोळाची शिव 


क्र . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक ०६ . ०७ .२०१५ 


दिनांक ०६ .०७ . २०१५ 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१५ : आषाढ १९ , शके १९३७ 


२० 


२१ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - ८२० 
दिनांक ०६.०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी रामपूर ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
भामपूर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ०५.०६.२०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १३ .०८ . २०१४ रोजी रामपूर ग्रामपंचायतीत 
येणा- या भामपूर पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत भामपूर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भामपूर पाडा/ वस्ती/ तांडा 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर भामपूर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील 
प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर/ इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .पार्डीची शिव गावठाण / मजरा शासकीय जमीन नाही. 
पश्चिमेस- मौ . रामपूरचे उ. क्षेत्र 
दक्षिणेस- मौ . रामपूरचे उ. क्षेत्र 
उत्तरेस - पेनगंगा नदी 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये 
गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी -८२० 
दिनांक ०६.०७. २०१५ महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या 
नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाडयांचा समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी माळबोरगाव ग्रामपंचायत ता .किनवट 
मधील महादेवतांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ .०८ .२०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी 
या संदर्भात दिनांक १०. ११.२०१४ रोजी माळबोरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणा- या महादेवतांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत 
मतदार स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी 
अंती संबंधीत महादेवतांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महादेवतांडा पाडा / वस्ती / 
तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर महादेवतांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील 
तसेच संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द 
खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .पिसारीची शिव गावठाण / मजरा ग .न .११९ पैकी व २९० 
पश्चिमेस- मौ .सिंदगीची शिव 

पैकी नैसर्गिक साधन 
दक्षिणेस - मौ .माळबोरगावचे उर्वरीत क्षेत्र संपत्तीचा उपभोग घेतात . 
उत्तरेस - मौ .पिंताबरवाडीचे प्रस्तावित क्षेत्र 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 
दिनांक ०६ .०७. २०१५ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे 
क्षेत्र वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या 
गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी 
लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 
दिनांक ०६ .०७ .२०१५ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


